महापार ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रणालीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : कौविउ-२०१८/प्र.क्र.५८/प्रशा-२ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०१८. 


संदर्भ - शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १७.०३.२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक - 


महापार (MahaPAR) या ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या प्रणालीत 


सन २०१७-१८ पासून सर्व गट “अ” आणि गट “ब” (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे 


कार्यमूल्यमापन Sedo ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्तावित आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन 


निर्णयान्वये ores विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय व त्या अधिनस्त 


कार्यालयांकरीता पुढीलप्रमाणे, Organization Unit (OU) निश्चित करण्यात आळे असून, प्रत्येक 


OU तील अधिकाऱ्यांचे (अधिकाऱ्यांच्या संख्येनुसार) कार्यमूल्यमापन अहवाल तयार करणेसाठी 


अतिरिक्त परिरक्षकाची (Alternate Custodian) व प्राथमिक परिरक्षकांची नियुक्‍ती करण्यात 


आली आहे. सदरचा THA पुढीलप्रमाणे वाचावा- 


अ.क्र. | Organization Unit (OU) | अतिरिक्‍त परिरक्षक (Alternate | प्राथमिक परिरक्षक 
Custodian) (Primary Custodian) 
i कौशल्य विकास, रोजगार व | संचालनालयातील आस्थापना | उपसंचालक, PICA 
उद्योजकता संचालनालय, | हाताळणारे सहायक संचालक | विकास, रोजगार व 
नवी मुंबई उद्योजकता संचालनालय, 
नवी मुंबई 
2. कौशल्य विकास, रोजगार | सहायक संचालक, जिल्हा | उपसंचालक, PII 
उद्योजकता विभागीय कौशल्य विकास, रोजगार व | विकास, रोजगार व 
मुख्यालय, मुंबई उद्योजकता, मुंबई हहर उद्योजकता विभागीय 
मुख्यालय, मुंबई 
= कौशल्य विकास, रोजगार व | सहायक संचालक, जिल्हा उपसंचालक, कौशल्य 
उद्योजकता विभागीय कौशल्य विकास, रोजगार व विकास, रोजगार व 
मुख्यालय, पुणे उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे | उद्योजकता विभागीय 
मुख्यालय, पुणे 
8. कौशल्य विकास, रोजगार व | सहायक संचालक, जिल्हा उपसंचालक, कौडाल्य 
उद्योजकता विभागीय कौशल्य विकास, रोजगार व विकास, रोजगार व 
मुख्यालय, नाशिक उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उद्योजकता विभागीय 
नाशिक मुख्यालय, नाशिक 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कौविउ-२०१८/प्र.क्र.५८/प्रशा-२ 


५. । कौशल्य विकास, रोजगार व | सहायक संचालक, जिल्हा उपसंचालक, कौशल्य 
उद्योजकता विभागीय कौशल्य विकास, रोजगार व विकास, रोजगार व 
मुख्यालय, औरंगाबाद उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उद्योजकता विभागीय 

औरंगाबाद मुख्यालय, औरंगाबाद 

६. कौशल्य विकास, रोजगार व | सहायक संचालक, जिल्हा उपसंचालक, कौशल्य 
उद्योजकता विभागीय कौशल्य विकास, रोजगार व विकास, रोजगार व 
मुख्यालय, नागपूर उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उद्योजकता विभागीय 

नागपूर मुख्यालय, नागपूर 

छ. कौशल्य विकास, रोजगार व | सहायक संचालक, जिल्हा उपसंचालक, HRCA 
उद्योजकता विभागीय कौशल्य विकास, रोजगार व विकास, रोजगार व 
मुख्यालय, अमरावती उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उद्योजकता विभागीय 

अमरावती मुख्यालय, अमरावती 


४. सदरचे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४०६१०५१५२६८०३ 


असा आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
53 Nn g eeta ste = : et : : : ne 
Ajit Shinde ८500050. 
(संगीता अ. शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 


१) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२) सर्व उपसंचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय मुख्यालय, 

३) सर्व सहायक संचालक, pied विकास, रोजगार व उद्योजकता, 

४) सामान्य प्रशासन विभाग (१३), HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 

) 

) 


५) सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६) निवडनस्ती (प्रशञा-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


